डॉ. राजेशकुमार ज्ञानेश्वर मुंदे, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Seal क्रमांकः स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र.८२१/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- सहसंचालक, प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रआआसे/२ब/टे-५/ 
डॉ. मुंदे/स्वेसेनि/जा.क्र.४०९/२३, दि.१०.०४.२०२३. 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर S-2o 


: ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. राजेशकुमार ज्ञानेश्वर xe, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ, जिल्हा स्त्री रूग्णालय, अमरावती जि. अमरावती यांचा प्रथम नियुक्‍तीचा दि.२१.०३.२००० 


असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय 


दि.०३.०४.२००२ अन्वये नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती झाली आहे. डॉ. मुंदे यांचा तांत्रिक सेवेतील सेवाखंड 


दि.०६.०६.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार क्षमापित केलेला आहे. त्यानुसार डॉ. मुंदे, यांनी 


म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची 


अर्हताकारी सेवा पूर्ण केलेली असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील 


नियम ६६ (५) नुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत मागे न घेतल्याने, म.ना.से. 


(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. मुंदे यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती नोटीशीच्या 


समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त होत असल्याचे घोषित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, डॉ. मुंदे 


यांनी दि.०२.०२.२०२० च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आळी असून, 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२२/प्र.क्र.८२१/सेवा-३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (9) (2) (५) मधील तरतुदींनुसार 


डॉ. राजेशकुमार ज्ञानेश्वरराव मुंदे, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ, हे दि.०१.०५.२०२० (म.पू) पासून 


स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होत असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१४१५०७१३४९१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AVINASH 
SARDAR 
JADHAV 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला. 
) 

) 
) 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

डॉ. राजेशकुमार ज्ञानेश्वरराव मुंदे, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
अकोला मंडळ, अकोला यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ २ पैकी २ 


